पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 
शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर विथ ब्यू रे प्लेअरच्या भाडेदरास 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-पुलदे-२०१८/प्र.क्र.४०/सां.का.२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०१८. 


संदर्भ :- (१) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुलदे-२०१३/प्र.क्र.१३४/ 

सां.का.२, दि.०३.०३.२०१५. 

(२) शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुलदे २०१३/ प्र.क्र.१३४/ 
सां.का.२, दि.०४.०६.२०१५. 

(३) शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. पुलदे २०१३/ प्र.क्र.१३४/ 
सां.का.२,दि.०५.०२.२०१८. 

(४) प्रकल्प संचालक पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी यांचे पत्र क्र. पुलअ 
४९५०, दि. १.२.२०१८. 


शासन निर्णय :- 

शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील दि.०३.०३.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कळा अकादमी संकुलातील रवींद्र नाट्य मंदिर, मिनी थिएटर, आर्ट गॅलरी इत्यादीचे 
भाडयाचे दर निश्चित केळे आहेत तसेच त्याबाबतच्या अटी व शर्ती विहित केल्या आहेत. तद्‌नंतर 
प्रकल्प संचालकांच्या विनंतीनुसार सदर शासन निर्णयात काही सुधारणा करण्यात आल्या होत्या, 
याबाबतची शुध्दीपत्रके संदर्भ क्र. २, दि. ०४.०६.२०१५ व संदर्भ क्र. ३, दि.०५.०२.२०१८ अन्वये 
निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


२. आता प्रकल्प संचालक यांनी संदर्भ क्र ४ येथिल पत्रान्वये अकादमीतील Film/Video 
प्रोजेक्टरच्या उपसाधनांच्या (शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर (ब्यू रे प्लेअरसह) भाडेदरांस मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला होता. याबाबत विचार विनिमय करून शासनाने अकादमीतील  Film/Video 
प्रोजेक्टरच्या उपसाधनांचे (हॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर (ब्यू रे प्लेअरसह) भाडेदर खालीलप्रमाणे निश्चित 
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अ.क्र. । वेळ भाडेदर 


ध्व दोन तासांसाठी रु.२०००/ + GST 


२. प्रतिदिन (PATS ८ तास) रु.८,०००/- + GST 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०१८/प्र.क्र.४०/सां.का.२ 


३. उपरोक्त प्रमाणे भाडे दर या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अमलात येतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८१०३११५२३४०१५२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sawant Balasaheb Ishwar 
Date: 2018.10.31 15:29:29 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१ 


) मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी. 
) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक. 

) महासंचालक, माहिती व जनसंर्पक संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता) 
) व्यवस्थापकीय संचालक, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव मुंबई. 
५) उपसचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहाय्यक. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई. 
संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई. 

महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) १ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) निवड नस्ती, सां.का.२. 


£99) 


S 


wen 


पृष्ठ २ पैकी २ 


